RNI No . MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg. No. MCS/ 174/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक २८ ] 


मंगळवार, एप्रिल २५ , २०१७ / वैशाख ५, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २६ .०० 


असाधारण क्रमांक ३९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २५ एप्रिल २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयूएन. २०१६ / प्र.क्र . ४७३ / नवि-१८. - ज्याअर्थी, शासन उद्घोषणा क्रमांक एमयूपी- २०१३ /यूओआर -६० /प्र.क्र .२५२ / नवि -१९ , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१६ द्वारे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ च्या पोट -कलम ( २), तसेच कलम ३ चे पोट -कलम ( ३), ( ४ ) व 
( ५ ) मधील तरतुदीनुसार व त्याअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने सातारा जिल 

जिल्ह्यातील ता . कोरेगाव येथील मौजे 
बोरीव गाव रहिमतपूर नगरपरिषदेच्या हद्दीमधून वगळण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट-कलम (१ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान 
केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद स्थानिक क्षेत्र वगळून उद्घोषणा काढण्याबाबत आपला हेतू जाहिर केला 
होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्याकडे विहित कालावधीत प्राप्त हरकती व सूचनांचा शासनाने 
विचार केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद स्थानिक क्षेत्र वगळून रहिमतपूर नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट -कलम (१ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट -कलम (१) मधील खंड ( क ) मध्ये अनुसूची “ अ ” मध्ये मौजे बोरीव गावचे 
क्षेत्र वगळून रहिमतपूर नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे. रहिमतपूर नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा अनुसूची “ ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे असतील . 


भाग एक - अ ( म. उ.वि .) - ३९ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल २५, २०१७/ वैशाख ५, शके १९३९ 

अनुसूची " अ " 


रहिमतपूर नगरपरिषद हद्दीतून वगळावयाचे मौजे बोरीव गावचे सर्व्हेनं . ११२७ ब, ११३२ ब, ११३७/ १/ १, ११३८ /१ अ + ब + २ + ३ 


अनुसूची “ ब ” 
अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र वगळल्यानंतर रहिमतपूर नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
पूर्व. -रहिमतपूर नगरपरिषद हद्द 
पश्चिम. - रहिमतपूर नगरपरिषद हद्द 
उत्तर. - रहिमतपूर नगरपरिषद हद्द 
दक्षिण. - रहिमतपूर नगरपरिषद हद्द. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, एप्रिल २५ , २०१७/ वैशाख ५ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 


dated the 25th April 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 


No. MUN -2016 / C .R . 473/UD - 18 . — Whereas, by the Government Proclamation ; Urban Development 
Department No . MUP - 2013 /UOR -60 /CR 252/UD - 19 , dated the 22nd April 2016 issued in pursuance of the 
provisions sub -section ( 2 ) of section 6 read with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as 
“ the said Act” ). The Government of Maharashtra had announced its intention to issue a notification , in exercise 
of the powers conferred by clause ( a ) of sub -section ( 1) of section 6 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965, with a view to a alter the limits of the Municipal area 
of the Rahimatpur Municipal Council, District Satara , by excluding therefrom the area specified in the Schedule 
“ A ” to the said Proclamation. 


And whereas, the objection and suggestions received pursuant to the said proclamation within the period 
mentioned therein have been considered by the Government ; 


And whereas, having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243- Q of the Constitution of 
India read with the provisions of clause a of sub - section (1) of section 6 of the said Act, the Government of 
Maharashtra considers it expedient to alter the limits of the Rahimatpur Municipal Council, Dist. Satara by excluding 
therefrom the area specified in Schedule “ A ” appended hereto . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section ( 1) of section 6 of the said 
Act, and of all other powers enabling it in that behalf, and after considering the objections received pursuant to the 
said Proclamation , the Government of Maharashtra hereby alters the limits of theMunicipal area of the Rahimatpur 
Municipal Council, District Satara by excluding therefrom the area of Boriv village specified in the Schedule “ A ” 
appended hereto . The revised boundaries of the Rahimatpur Municipal Council after exclusion of the local area 
specified in Schedule “ A ” shall be such as specified in Schedule “ B ” appended hereto. 


Schedule “ A ” 


The description of the Boriv village local area to be excluded from the limits of the Rahimatpur Municipal Council 
are the Survey Nos. 1127 B , 1132 B , 1137 / 1 /1 , 1138 / 1A + B + 2 + 3 . 


911 106 – 37 (7 .3 .fa .) - 39 - 2 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , एप्रिल २५ , २०१७/ वैशाख ५ , शके १९३९ 


Schedule “ B ” 


Revised boundaries of the Municipal area of the Rahimatpur Municipal Council after the exclusion of the local 
area specified in schedule “ A ” as under : 


East . — Rahimatpur Municipal Council Boundaries 


West. — RahimatpurMunicipal Council Boundaries 


North . — Rahimatpur Municipal Council Boundaries 
South. — Rahimatpur Municipal Council Boundaries. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ANISH PARSHURAME, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल २५ , २०१७/ वैशाख ५ , शके १९३९ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक २५ एप्रिल २०१७ 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक व्हीपीएम. २०१६/ प्र.क्र .१४५ /पंरा. ४ (२२). – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या खंड ( छ) व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
अधिनियम , ( १९५९ चा तीन ) कलम ४ यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या पुर्वीच्या सर्व अधिसूचनांचेकिंवा संलेखांचे अधिक्रमण करून तसेच याद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि यासंदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि सातारा जिल्हा परिषदेची स्थायी 
समिती यांच्याशी विचारविनिमय करून व सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील पुनर्वसित बोरीव महसुली गावातील ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा मधील बोरीव या सोबतच्या अनुसूचीतील स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
महसुली गावाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र हे ज्या दिनांकापासून स्वतंत्र गाव असेल आणि संविधानाच्या भाग ९ च्या प्रयोजनासाठी अनुसूचीतील 
स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे बोरीव या नावाने ओळखले जाईल तो दिनांक म्हणून २५ एप्रिल २०१७ हा दिवस विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


महसुली गाव 

( ३ ) 


१. बोरीव 


बोरीव ( गट क्रमांक - ११२७ब, ११३२ब , ११३७ / १ / १, ११३८ / १ अ + ब + २ + ३ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, एप्रिल २५, २०१७/ वैशाख ५ , शके १९३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 , 

Dated 25th April 2017 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA. 

No. VPM -2016 /CR - 145/ PR . 4 (22 ). — In exercise of the powers conferred by clause ( g ) of article 243 of 
the Constitution of India, read with section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959), and of 
all other powers enabling it in this behalf, and in supersession of all the previous notifications or instruments issued 
in that behalf , and after consultation with the Standing Committee of the Zilla Parishad , Satara , of Satara District 
and on demand of villagers of rehabiliated Boriv Revenue Village in Koregaon Tahsil of Satara District, the 
Governor of Maharashtra hereby specifies the 25th day of the April , 2017 to be the date from which the local 
area comprising the revenue village of Boriv in Koregaon Tahsil of District Satara , specified in column (3 ) of 
the Schedule appended hereto , shall be the distinct village and shall be known by the name of the village Boriv, 
as specified in column (2 ) thereof , for the purposes of Part IX of the Constitution . 


Schedule 


Sr. No . 

(1) 


Name of the village 

(2) 


Revenue village 

(3 ) 


1. 


Boriv 


Boriv (Gat Numbers - 1127 - B , 1132- B , 1137 / 1 /1 , 1138 / 1 - A + B + 2 + 3) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


